महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्यादित 
मधील कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार सुधारीत वेतनश्रेणी व तत्सम 
भत्ते लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीसी-२०१९/प्र.क्र.२९/फ-५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १६ सप्टेंबर, २०२१ 


पहा: १ 
२ 


3 
8 


शासन अधिसूचना, वित्त विभाग क्र. वेपूर-२०१९/प्र.क्र.-१/सेवा-९, दि.३०/०१/२०१९ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९ दि.२०/०२/२०१९ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घभाभ-२०१९/प्र.क्र.२/सेवा-५ दि.०५/०२/२०१९ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक शासाऊ-२०१९/प्र.क्र.१३/साउ/मंत्रालय, मुंबई 
दि.०४/०८/२०२१ 

५) व्यवस्थापकीय संचालक, एफडीसीएम लि. नागपूर यांचेकडील पत्र क्र.प्रशा/आस्था-१/प्र.क्र.१८/ 
१५३० दि.१२/०८/२०२१ 


SS Nee > बय 


प्रस्तावना: 


राज्यातीळ सार्वजनिक उपक्रमामधील अधिकारी/कर्मचाऱयांना सातव्या वेतन आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक शासाऊ-२०१९/ 
प्र.क्र.१३/ साउ, दि.०४/०८/२०२१ अन्वये ठरविण्यात आलेल्या निकषानुसार महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ 
मर्यादित मधील अधिकारी/कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.त्यानुषंगाने शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 


शासनाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी शासन निर्णय, 
वित्त विभाग क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९ दि.३०/०१/२०१९ अन्वये दिनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासून 
मंजूर केली आहे. महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्यादित मधील परिशिष्ट -१ मध्ये रकाना क्रमांक-५ येथे 
नमूद केलेल्या एकूण १३४५ अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना उपरोक्‍त दिनांक ३०/०१/२०१९ च्या शासन निर्णयातील 
अटी व शर्ती तसेच खालील अटींच्या अधिन राहून ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारीत वेतनश्रेणी 
दि. ०१ जुले, २०२१ पासून लागू करण्यास याद्वारे शासनाची मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


१. महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्यादित मधील अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या वेतन 
आयोगाच्या शिफारशी दि. ०१ जुले, २०२१ पासून अनुज्ञेय राहील. 

२. महाराष्ट्रवन विकास महामंडळ मर्यादित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णय, वित्त विभाग 
क्रमांक घभाभ-२०१९/प्र.क्र.२/सेवा-५ दि.०५/०२/२०१९ मधील तरतुदीच्या मर्यादेत घरभाडे 
भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीसी-२०१९/प्र.क्र.२९/फ-५ 


३. या प्रयोजनार्थ येणारा आर्थिक भार महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाने स्वबळावर भागवावा 
यासाठी शासनाकडून कोणतेही अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 

४. महाराष्ट्र वन विकास महामंडळातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सध्या देय असलेले भत्ते राज्य 
शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या भत्याएवढे मर्यादित राहतील. 

५. महाराष्ट्र वन विकास महामंडळातील कोणत्याही पदांना कोणत्याही प्रकारची वेतनश्रेणी यापुढे 
मंजूर करतांना शासनाची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ६१/सा.उ./ 
दि.०८/०९/२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्यांचा सांकेतांक २०२१०९१६१७१४११६५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. GAJENDRA ck een omne a 


FOREST DEPA\ 
) 0889: 


PRAKASH NARWANE = 


‘9ab088add1677b8ac27d63 
|AJENDRA PRAKASH 


(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने) 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. मा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, फॉरेस्ट डेव्हलपर्मेट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. नागपूर. 

५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

६. महाळेखापाल महाराष्ट्र-१ मुंबई 

७. महालेखापाल महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

८. वित्त विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/सेवा-९ मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. वन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०.निवडनस्ती फ-५, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीसी-२०१९/प्र.क्र.२९/फ-५ 


परिशिष्ट-९ 


सध्या सहाव्या वेतनश्रेणीत वेतन घेत असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या व्या वेतन आयोगानुसार अनुज्ञेय होत असलेली 
सुधारीत वेतन मॅट्रीक्स व वेतन स्तर दर्शविणारा तक्‍ता. 


अ.क्र. शि नांव कृतीबंधानुसार | दि.०१/०१/२०१६ | दि.०१/०७/२०२१ | कर्मचारी सध्या घेत असलेली सातव्या व्या वे 
मंजूर पद संख्या रोजी कार्यरत रोजी कार्यरत सहाव्या व्या वेतन आयोगाची । आयोगानुसार अनुज्ञेय होत 
पदसंख्या पदसंख्या वेतनश्रेणी असलेली सुधारीत वेतन 
पे बँड ग्रेडपे | प मॅट्रीक्स व वेतन स्तर 
हि २ v घ्‌ & | ७ | ८ 
g लेखा नियंत्रक व वित्तीय | शिंका ३७४००-६७००० | ८७०० | S- २७ : ११८५००-२१४१०० 
सल्लागार 
२ कंपनी सचिव 1 १ | ९१ | RF १५६००-३९१०० | ६६०० | $- २३: ६७७००-२०८७०० 
३ वभागीय व्यवस्थापक १९ १८ & १५६००-३९१०० | ६६०० | S - २३: ६७७००-२०८७०० 
४ | उपअभियंता a ae a oe a ४ १५६००-३९१०० | ५४०० । § - २० : ५६१००-१७७५०० 
५ | वेतन व लेखा अधिव & द ३ १५६००-३९१०० । ५४०० । $- २० : ५६१००-१७७५०० 
६ | सहाय्यक व्यवस्थापक ४५ ९ १९० | ९३००-३४८०० | ५००० | $- १८: ४९१००-१५५८०० 
७ cay सहाय्यक २ २ २ ९३००-३४८०० | ४६०० | S - १६: ४४९००-१४२४०० 
८ | सहाय्यक वेतन वब लेखा १८ श्ठॅ शिश ९३००-३४८०० ४४०० | 85-१५: ४१८००-१३२३०० 
अधिकारी 
९ वनपरिक्षेत्र अधिव १२५ शि आआआ ९८ ९३००-३४८०० ४४०० | $- १५: ४१८००-१३२३०० 
१०  । उच्चश्रेणी लघुलेखक द २ २ ९३००-३४८०० | ४४०० | $- १५ : ४१८००-१३२३०० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीसी-२०१९/प्र.क्र.२९/फ-५ 


अ.क्र. शं नांव कृतीबंधानुस दि.०१/०१/२०१६ । दि.०१/०७/२०२१ | कर्मचारी सध्या घेत असलेली | 7व्या योगानुस 
मंजूर पद संख्या रोजी कार्यरत रोजी कार्यरत 6 व्या वेतन आयोगाची अनुज्ञेय होत असलेली 
पदसंख्या पदसंख्या वेतनश्रेणी सुधारीत वेतन मॅट्रक्स व 
पे बँड ग्रेडपे | पे वेतन स्तर 
| ९१ | २ 3 v & & | ७ | ८ 

११ | शाखा अभियंता २ a iS 8300-3¥ C00 ४४०० । S- १५: ४१८००-१३२३०० 

१२ | कनिष्ठ अभियंता = | ae i ae ९३००-३४८०० ४३०० S - १४ : ३८६००-१२२८०० 

१३ | लेखापाल २८ २६ a - | ९३००-३४८०० ४३०० S -१४ : ३८६००-१२२८०० 

१४ | सांख्यिको सहाय्यक २ eel fos ९३००-३४८०० ४३०० | $- १४: ३८६००-१२२८०० 

१५ । निम्नश्रेणी लघुलेखक ३ Pie =a, a हत ४३०० ।$- ९४ : ३८६००-१२२८०० 

१६ । लेखा सहाय्यक Go ४२ ३९ ५२००-२०२०० २८०० S - १० : २९२००-९२३०० 

१७ । ड्राफ्टसमॅन (आरेखक) २ २ शं ५२००-२०२०० २८०० $ - १० : २९२००-९२३०० 
९३००-३४८०० ४२०० | 8३-१३: ३५४००-११२४०० 
(After ४ year 
service) 

१८ । लघु टंकलेखक Lo) Po ta ५२००-२०२०० २४०) ।$-८: २५५००-८११०० 

१९ | वनपाल ३०० १९० शा ५२००-२०२०० २४०० ।५-८: २५५००-८११०० 

२० | सर्व्हेअर २ २ २ ५२००-२०२०० २४०० ।$-८: २५५००-८११०० 

२१ | मेकॅनिक (यांत्रिक) 11. २ 1 है. ५२००-२०२०० २४०० ।$-८: २५५००-८११०० 

२२ भांडारपाल शिक शिरा aa ५२००-२०२०० २४०० $- ८: २५५००-८११०० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीसी-२०१९/प्र.क्र.२९/फ-५ 


अ.क्र. शि नांव कृतीबंधानुस दि.०१/०१/२०१६ । दि.०१/०७/२०२१ | कर्मचारी सध्या घेत असलेली | 7 are योगानुस 
मंजूर पद संख्या रोजी कार्यरत रोजी कार्यरत 6 व्या वेतन आयोगाची अनुज्ञेय होत असलेली 
पदसंख्या पदसंख्या वेतनश्रेणी सुधारीत वेतन मॅट्रक्स व 
पे बँड ग्रेडपे | वेतन स्तर 
शिन २ v च्‌ द | ७ | ८ 
२३ | ऑटो इलेक्ट्रीशिय > a 200-2000 २००० S - ७ : २१७००-६९१०० 
२४ ट्रॅक्‍टर चालक Lo Looe a 4200-20200 २००० S - ७ : २१७००-६९१०० 
२५ पीक-टंकलेखक १५२ १०५ eee | ५२००-२०२०० |।१९०० | 5-६: १९९००-६३२०० 
२६ | वाहह चालक (कार, १०३ शिंग ५९ ५२००-२०२०० १९०० S - ६: १९९००-६३२०० 
जीप,व्हॅन, ट्रक) 
२७ ।वेल् _ a i | oe ५२००-२०२०० १९०० S - ६: १९९००-६३२०० 
२८ | वनरक्षक ५९८ ५२० ४३९ ५२००-२०२०० १८०० ।$-५:१८०००-५६९०० 
२९ | Re १२ ष्‌ ४४४०-७४४० ।१६०० | 5-३: १६६००-५२४०० 
३० शि ट्ट ३8८ शं ४४४०-७४४० १३०० $-१: १५०००-४७६०० 
३१ | स्वच्छक 3% १९ ॥. 4 ड४४०-७४४० । १३०० $- १: १५०००-४७६०० 
RR सहाय्यक १९ द्‌ Ld ४४४०-७४४० १२३०० $-१: १५०००-४७६०० 
२२ ह | ६३ ष्र २३ डॅ४४०-७४४० | १३०० $- १: १५०००-४७६०० 
३४ | अधिसंख्य वन मजूर ho | शिळ | ३५८ ४४४०-७४४० | १३०० 5-१: १५०००-४७६०० 
एकूण १६८८ १९७५ १३४५ 
(१२५८--७१७) (९८७--३५८) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीसी-२०१९/प्र.क्र.२९/फ-५ 


परिशिष्ट-२ 
प्रतिनियुक्‍्तीवरील पदांचा तपशिल 
अ.क्र. । संवर्ग/ पदाचे नांव शेरा 
ee व्यवस्थापकीय GAH (भावसे) वन विभागाकडून प्रतिनियुक्तीवर 
२  । मुख्य महाव्यवस्थापक (भावसे) वन विभागाकडून प्रतिनियुक्तीवर 
3 | महाव्यवस्थापक (भावसे) वन विभागाकडून प्रतिनियुक्तीवर 
४ | प्रादेशिक व्यवस्थापक (भावसे) वन विभागाकडून प्रतिनियुक्तीवर 


५ | मुख्य लेखा परिक्षा अधिकारी (वित्त विभाग) वित्त विभागाकडून प्रतिनियुक्तीवर 


६ | deat परिक्षा अधिकारी (वित्त विभाग) वित्त विभागाकडून प्रतिनियुक्तीवर 


७ =| वरिष्ठ लेखा परिक्षक (वित्त विभाग) वित्त विभागाकडून प्रतिनियुक्तीवर 


टिप- आकृतीबंधातील व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य महाव्यवस्थापक, महाव्यवस्थापक, 


प्रादेशिक व्यवस्थापक, मुख्य लेखापरिक्षा अधिकारी, लेखा परिक्षा अधिकारी व वरिष्ठ लेखा परिक्षक 


ही पदे राज्य शासनाडून परसेवेवरील आहेत. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


